माणगाव, जिल्हा रायगड-अलिबाग येथे दिवाणी 
न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याबाबत व 
त्याकरीता आवडयक पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. न्यास्थाप २०२० /प्र.क्र.६६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा :-१.मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. No: 8(/0/॥-१२२५/२००९/११०/२२७२, दि.२०/१/२०२१ 
व क्र. No: BIW)A-9224/2008/9033/29883, दि.३०/८/२०२१ 
२.जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचे ९०.प्रशा/४०७१/२०२१, दि.२०/८/२०२१ 
३. वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे क्र.पदनि- २०२२/प्र.क्र.४/आपुक,दि.२५/२/२०२२ व 
क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.६/आपुक,दि.२३/५/२०२२ रोजीची पत्रे. पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 
४.वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. दि.२७/४/२०२२ 


प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालयाच्या दि. ४/४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात विविध 
ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान yoo असावी. 
त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता 
असावी. मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने माणगाव, जि.रायगड- 
अलिबाग येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या 
“न्यायालय स्थापना समितीने ” मान्यता दिली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समिती व मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता 
दिल्यानुसार सदर न्यायालय स्थापनेस व त्यानुषंगाने पदनिर्मिती बाबतचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

माणगाव, जिल्हा रायगड-अलिबाग येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास व 
त्याकरीता पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार १६ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ४ मनुष्यबळाच्या सेवा 
बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), रायगड-अलिबाग (अस्थायी पदे) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
| a | दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ३९५३०-९२०-४०४५०-१०८०-४९०९०-१२३०-५४०१० pa | 
२ | अधिक्षक एस-१६-४४९००-१४२४०० 1 १ 
३ | सहायक अधीक्षक एस-१५-४१८००-१३२३०० २ 
४ | लघुलेखक(ग्रेड-२) एस-१५-४१८००-१३२३०० शिश 
५ | वरिष्ठ लिपीक एस-८-२५५००-८११०० २ 
६ | कनिष्ठ लिपीक एस-६-१९९००-६३२०० & 
७ | बेलिफ एस-६-१९९००-६३२०० ३ 
एकूण पदे १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप २०२० /प्र.क्र.६६/कार्यासन ११ 


मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
a शिपाई २ 
२ पहारेकरी PF | 
३ सफाईगार 11१ | 
बाह्ययंत्रणेद्वारे एकूण मनुष्यबळ | है. 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन 
करण्याची दक्षता न्यायालयाने घ्यावी. 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान,१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालय, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीशा,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा (२०१४ ०१७२) (दत्तमत)(अनिवार्य ) या लेखाशिर्षाखाली 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९७/आपुक, 
दि.२१/१२/२०२१ व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६५६/व्यय ५, दि.१५/७/२०२२ अन्वये तसेच दि.१२/१०/२०२२ 
रोजी झालेल्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११०१५२८३९७९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 


NITIN V JIWANE = 


cn=NITIN VJIWANE 
30° 


(नि.वि.जिवने) 


विधि सल्लागार- नि- सह सचिव 

प्रति, 

q. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 

प. सर्व विधानमंडळ सदस्य. विधानमंडळ, मुंबई. 

६. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप २०२० /प्र.क्र.६६/कार्यासन ११ 


९. प्रबंधक (निरीक्षणे- १), उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

१०. प्रमुखजिल्हाव सत्र न्यायाधीश, जि. रायगड-अलिबाग, 

११. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, माणगांव, जि. रायगड-अलिबाग, 
१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. रायगड-अलिबाग, 

१४. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५/ आ.पु.क./सेवा ९, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. विधिव न्याय विभाग, १२,१३,२३, व २४, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


